महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत सिडको महामंडळाकडील लोकसेवा, 
नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम 
व व्दितीय अपिलीय अधिकारी अधिसुचित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/१२५२/प्र.क्र.१५४/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३ नोव्हेंबर,२०२२ 


वाचा : १. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
२. शासन निर्णय क्र.टिपीएस-१८१५/प्र.क्र.१८८/१५/नवि-१३, दि.१८.१२.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या 
स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा दि.२८.०४.२०१५ रोजी महाराष्ट्र राज्यास लागू 
करण्यात आला आहे. या अध्यादेशातील कलम-३ नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू 
झाल्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवित असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपिलीय 
अधिकारी आणि नियत कालमर्यादा या अध्यादेशाखाली अधिसुचित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सिडको 
महामंडळाकडीळ लोकसेवांसाठी नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय अपील 
अधिकारी अधिसुचित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

१) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ मधील कलम-३ नुसार सिडको 
महामंडळाकडील अनुसूची -अ*मधील सेवा या आदेशान्वये अधिसुचित करण्यात येत आहेत. 
नगर विकास विभागाअंतर्गत सिडको महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱया लोकसेवांसाठी 
लोकसेवेचा कालावधी, सेवा अधिसूचीत करणारे कार्यालय तसेच पदनिर्देशित अधिकारी, 
प्रथम अपिलीय अधिकारी, व्दितीय अपिलीय अधिकारी याबाबतचा तपशिल अनुसूची -अर 
मध्ये नमूद करण्यात आलेला आहे. 

२? अनुसूची -अ*मध्ये नमुद सेवा देण्यास जबाबदार पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व व्दितीय 
अपिलीय अधिकारी यांनी नागरिकांना विहीत मुदतीत सेवा उपलब्ध करून देण्याची 
कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/१२५२/प्र.क्र.१५४/नवि-१० 


३ अनुसूची -अ* मध्ये नमुद सेवांच्या तपशिल सिडको महामंडळाच्या प्रत्येक कार्यालयाच्या 
फलकावर सुवाच्य अक्षरात ठळकपणे प्रदर्शित करावा. 

४ & अनुसूची -अन्मध्ये नमुद सेवा “आपले सरकार” च्या वेबपोर्टलवरील Dashboard of Right 
to service वर “महाआयटी” च्या मदतीने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 

4) “महाआयटी” ही मार्फत सिडको महामंडळाकडील संबंधीत पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यांना 
“युजरआयडी” व “पासवर्ड” उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच सदर सेवा “ आपली 
सरकार” पोर्टल वरून उपलब्ध करून देणेसाठी तांत्रिक सहाय्य करण्याची जबाबदारी 
“महाआयटी” यांची राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०३१११४५२२६२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHINDE SUBRAO 


सोबत : अनुसूची-अ NARAYAN 


(सु.ना.शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.व र.का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त, मंत्रालय, मुंबई 

९. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको,मुंबई. 

१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 

११. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा)-१/२, मुंबई/ नागपुर 

१२. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१४. उप सचिव (लो.दि.कक्ष), सामान्य प्रहासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. अवर सचिव (नवि-१३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. निवड नस्ती (नवि-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अनुसूची - अ 


"महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम - २०१५" अंतर्गत शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) प्राधिकरणामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा व पदनिर्देशि 


अधिकारी, (पदनाम), प्रथम व द्वितीय अधिकाऱ्यांच्या पदनिर्देशित नावाची यादी 


शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको), सिडको भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई ४०० ६१४. 


अ. Roa पेवांची स क सेवा अधिसूचित आवश्यक नियत पदनिर्देशि प्रथम अपीलीय xara 
क्र करावयाची कार्यालये व | कागदपत्रे व शुल्क | कालमर्यादा | अधिकारी (पदनाम) | अधिकारी अपीलीय 
कार्यक्षेत्र (पदनाम) अधिकारी 
(पदनाम) 
व्यवस्थापक शहर सेवा - १/२/३ - वसाहत विभाग, ९ ला मजला, सिडको भवन 
: ५०० चौ.मी. च्या वरील सेवा 
१) दस्तऐबजाच्या आधारे मालमत्ता व्यवस्थापक शहर सेवा - । शहर व ओद्योगिक | १५ दिवस 
हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे. १- ठाणे विकास महामंडळ 
: व्यवस्थापक शहर सेवा - 2 | (सिडको) स्तरावर सहा. वसाहत वसाहत व्यवस्थापक 
) वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण -ठाणे/रायगड निश्‍चित केलेले | 8 दिवस अधिकारी अधिकारी शहर सेवा- 
नोंद प्रमाणपत्र देणे. व्यवस्थापक शहर सेवा - | कागदपत्रे व शुल्क (बसाहत विभाग- (वसाहत १/२/३ 
३) थकबाको नसल्याचा दाखला देणे. 3- रायगड ३ दिवस १/२/३) विभाग-१/२/३) 
४) गहाणखत ना हरकत प्रमाणपत्र देणे. ७ दिवस 
द व्यवस्थापक शहर सेवा - १/२/३ - वसाहत विभाग, ९ ला मजला, सिडको भवन 
अंतर्गत विभागीय कार्यालय ५०० चौ.मी च्या खालील सेवा 
१) दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता ऐरोळी/कोपरखेरणे- शहर व औद्योगिक | ९५दिवस 
हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे. घणसोली/ वाशी/नेरूळ. | विकास महामंडळ सहा. वसाहत विकास व्यवस्थापक 
: सानपाडा/सीबीडी बेलापूर | (सिडको) स्तरावर अधिकारी अधिकारॉ/ शहर सेवा- 
२) वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण | /उलवे-द्रोणागिरी /खारघर- | निश्‍चित केलेले | COS | (संबंधित विभागीय | वरिष्ठ विकास १/२/३ 
नोंद प्रमाणपत्र देणे. कामोठे/पनवेल-कळंबोली | कागदपत्रे व शुल्क कार्यालय) अधिकारी 


३) थकबाको नसल्याचा दाखला देणे. विभागीय कार्यालय ३ दिवस (संबंधित 
विभागीय 
४) गहाणखत ना हरकत प्रमाणपत्र देणे. ७ दिवस कार्यालय) 
नियोजन विभाग, ४ था मजला, रायगड भवन 
१) प्रादेशक योजनेतील झोन दाखला देणे. शहर व औद्योगिक ७ दिवस 
२) प्रादेशिक य भाग नकाशा oe 3 दिवस 
देणे. (सिडको) स्तरावर वरिष्ठ 
३) बांधकाम परवाना देणे. निश्‍चित केलेले | ६० दिवस सहयोगी नियोजनकार नियोजनकार aie 
४) जोते प्रमाणपत्र देणे. कागदपत्रे व शुल्क | १८ दिवस 
५) भोगवटा प्रमाणपत्र देणे. ३० दिवस 
मुख्य अभियंता विभाग, ३ रा मजला, सिडको भवन 
१) नळ जोडणी देणे. शहर व औद्योगिक | १५ दिवस 
२) मलनि:सारण जोडणी देणे. विकास महामंडळ | १८ दिवस 
(सिडको) स्तरावर सहा. कार्यकारी कार्यकारी अधिक्षक 
निश्‍चित केलेले अभियंता अभियंता अभियंता 
कागदपत्रे ब शुल्क 
अग्निशामन विभाग, ३ रा मजला, रायगड भवन 
१) अग्निशामन ना हरकत प्रमाणपत्र देणे. शहर व औद्योगिक | ७ दिवस 
२) शामन आतम ना हरकत विकास महामंडळ १५ दिवस अग्निशामन केंद्र उप-मुख्य मुख्य 
प्रमाणपत्र देणे. (सिडको) स्तरावर अधिकारी afm =| अग्निशामन 
निश्‍चित केलेले अधिकारी अधिकारी 


कागदपत्रे ब शुल्क 


